केंद्र शासनाच्या PG PORTAL च्या 
माध्यमातून प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींबाबत 
करावयाच्या कार्यवाहीबाबत सूचना. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक:- संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.४०/२९अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक:- २३ जुले, २०२१. 


शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०१५/प्र.क्र.४०/ २९अ, दि. २८ डिसेंबर, २०१६. 
अ.शा.प.क्र.संकीर्ण २०१५/प्र.क्र.४०/२९-अ, दि.०८ मार्च, २०१८. 
अ.शा.प.क्र.संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.१२२/२९-अ, दि.०४ जुले, २०१९. 
अ.शा.प.क्र.संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.४७/२९-अ, दि.१४ मार्च, २०२०. 
अ.शा.प.क्र.संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.४७/२९-अ, दि. WTA, २०२०. 
अ.शा.प.क्र.संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.४७/२९-अ, दि.१३ ऑक्टोबर,२०२०. 
शासन परिपत्रक क्र. पोर्टल-२०२०/प्र.क्र.४७/ २९अ, दि. २३ ऑक्टोबर, २०२०. 
अ.शा.प.क्र.पोर्टल २०२०/प्र.क्र.४७/२९-अ, दि.३० एप्रिळ,२०२१. 


संदर्भ:- १ 
२ 
र 


-00 LS 0०0 
Oe ७०. ८ ७५ - >> > 5. 


9 
८ 


शासन परिपत्रक :- 

CPGRAM पोर्टलवर मा. राष्ट्रपती, मा. पंतप्रधान, केंद्रीय प्रशासकीय सुधारणा व 
लोकशिकायत विभाग, नवी दिल्ली यांच्याकडून ऑनलाईन प्राप्त झालेल्या तक्रारी या 
कार्यासनाकडून संबंधित विभागाकडे आवऱ्यक त्या कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात येतात. सदर प्राप्त 
झालेल्या तक्रारींबाबत केंद्रीय प्रशासकीय सुधारणा व लोकशिकायत विभागाकडून खालील सुचना 
प्राप्त झाल्या आहेत. 


ae) 
~~ 


CPGRAM पोर्टलवर तक्रार प्राप्त झाल्यापासून त्या तक्रारीचे निवारण अधिकाधिक ४५ 
दिवसांत करण्यात यावे. 

ज्या प्रकरणी न्यायालयीन प्रकरणे / धोरणात्मक बाबींबाबत/ तसेच तक्रार विहित 
मुदतीत (४५ दिवस) निवारण करणे शक्‍य नसल्यास तक्रारदाराला नम्रतेने अंतरिम 
उत्तर देणे अनिवार्य राहील. 

कोवीड १९ अंतर्गत असलेली तक्रार प्राथ्यम्याने तीन दिवसात निकाली काढावी. 


a 


AN 
~ 


वरील सूचनांचे कोटेकोरपणे पालन केले जाईल Areal Sailer: जबाबदारी सर्व विभागांच्या 
संबंधित नोडल अधिका-यांची असेल. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.४०/२९अ 


सदर शासन परिपत्रक » महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेताक २०२१०७२३१४३०३७३५०७ असा 
आहे. हे शासन परिपत्रक, डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Vandana 
Punamchand Jain टर 


ind Jain 


(वंदना जैन) 
कक्ष अधिकारी 
प्रति, 


१. मा. मुख्य सचिवांचे स्वीय सहायक, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
२. सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अप्पर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव /सचिव, 
३. निवड नस्ती (कार्या-२९३), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


